महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : कअनि १११७/प्र.क्र.१३९/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि १११७/प्र.क्र.१०५/१४-ब, 

दिनांक २३.०१.२०१८ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि १११८/प्र.क्र.६६/१४-ब, 
दिनांक ०१.०१.२०१९ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक कअनि १११७/प्र.क्र.१३९/१४-ब, 
दिनांक ३०.०४.२०१९ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि १११९/प्र.क्र.५३/१४-ब, 
दिनांक १०.१२.२०१९ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि ११२१/प्र.क्र.५३/१४-ब, 
दिनांक ०९.०७.२०२१ 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एससी १४१९/प्र.क्र.८३/१४-अ, 
दिनांक २५.०८.२०२१ 


शासन आदेठा 


संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयानुसार सन २०१८ पूर्वी प्रशासकीय कारणास्तव रुजू होण्यास 
मुदतवाढ दिलेल्या मंत्रालयीन सरळसेवा अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता त्यांना मुदतवाढ दिलेल्या 
आदेशात नमूद तरतूदीनुसार राहील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णय विचारात घेता श्री.अच्युत 
पंढरीनाथ इप्पर, सहायक (सध्याचे पदनाम सहायक कक्ष अधिकारी) यांच्या प्रकरणी त्यांच्या मुदतवाढी 
बाबतच्या दिनांक ३०.०६.२०११ रोजीच्या पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार त्यांची सेवाज्येष्ठता रुजू दिनांकास 
(दि.०१.०६.२०११) रोजी राहील यास्तव दिनांक ३०.०४.२०१९ चे आदेशा रद्द करणे आवश्‍यक आहे. 


श्री.अच्युत पंढरीनाथ इप्पर, सहायक कक्ष अधिकारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावळी १९८२ मधीळ नियम ५(२) अनुसार सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील २८.०४.२०११ हा नेमणुकीचा 
मानीव दिनांक देण्याबाबतचे दिनांक ३०.०४.२०१९ चे शासन आदेशा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. 


त्यामुळे कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या दिनांक ०१.०१.२०१७ 
व दिनांक ०१.०१.२०१८ च्या ज्येष्ठतासूचीतील (सदंर्भ क्र.१ व २ येथील आदेश) श्री.इप्पर, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांचा ज्येष्ठता क्रमांक अनुक्रमे ७५४ व ५८७ दर्शविल्या प्रमाणे राहील. 


तसेच कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या दिनांक ०१.०१.२०१९ 
व दिनांक 09.09.2020 रोजीच्या अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूचीमध्ये (संदर्भ क्र.४ व ५ येथील आदेश) 
श्री.इप्पर, सहायक कक्ष अधिकारी यांची ज्येष्ठता अनुक्रमांक ५३७ व ५३९ वर दर्शविण्यात आली होती. ती 
आता वगळण्यात येत असून त्यांची ज्येष्ठता खालील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे :- 


शासन आदेडा क्रमांकः कअनि १११७/प्र.क्र.१३९/१४-ब 


सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे नाव : श्री.अच्युत पंढरीनाथ इप्पर 
नेमणुकोचा दिनांक : ०१.०६.२०११ 
ज्येष्ठता सूची सुधारित | ज्येष्ठता यादीतील क्रमानंतर | ज्येष्ठता यादीतील क्रमापूर्वी 
अनुक्रमांक 
PD २ ३ Po 
09.09.2098 ५८८-अ _। श्रीमती चं.दे.गावीत यांच्या नंतर | श्री.र.शा.सोनार यांच्या पूर्वी 
०१.०१.२०२० ५९१-अ | श्रीमती चं.दे.गावीत यांच्या नंतर । श्री.र.शा.सोनार यांच्या पूर्वी 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०८२५१२५६५८८१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


(ग. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao G 
ment of M ral 
Department, postalCode=400032, 


b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c 
Jed41ada8a72725a47b4f 
ber=54b11b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad 
659e360f73b682d6b6fccb8aecf, 
Date: 2021.08.25 13:06:03 +05'30' 


भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.अच्युत पंढरीनाथ इप्पर, सहायक कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 


Cc “७ AD OO 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्र.१४-अ 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


